नौका समुहाची खरेदी या योजनेसाठी 
मागणी क्र. बी-७, मुख्य लेखाशीर्ष ३०५१, 
बंदरे व दीपगृहे (३०५१०७४१) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१४-१५ साठी 
निधीचे वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः UIC ०७१४/प्र.क्र.१८३/बंदरे-२ 
३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर १ 
कफ परेड, मुंबई- ४०० ००५. 
तारीख: ५ जानेवारी २०१५. 


वाचा - 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/मुकाअ/ 
साअवचिस/लेखा/३०५१०७४१/३८३, दिनांक ७.११.२०१४ . 

शासन निर्णय - 


नौका समुहाची खरेदी या योजनेकरिता, “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व 
दीपगृह, (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय, (०१)(०६) नौका समुहाची खरेदी 
(राज्य) (योजनांतर्गत) (३०५१०७४१), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाळी सन २०१४- 
१५ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु. २.७० कोटी तरतुदीपैकी ६०% च्या मर्यादेत 
रु. १.६२ कोटी (रु. एक कोटी बासष्ट लाख फक्त) इतकी तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र. ३६६/१४६१, दिनांक 
१८.११.२०१४ अनुसार, तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने, त्यांचा अनौ. संदर्भ क्र. ५९७/१४/व्यय-८, 
दिनांक २.१२.२०१४ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन ०७१४/प्र.क्र.१८३/बंदरे-२ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१५०१०५११३०१७३५२९ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Sandip 
S a Nn d | Shamrao Kamble 
p DN: CN = Sandip 

Shamrao Kamble, C = IN, 


Shamrao¥ztaast°- 


Maharashtra, OU = Home 
Kamble _ 2:28.21. 
(सं. शा. कांबळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
सह सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


